मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधी 
प्रशासनासंबधीच्या नियमात सुधारणा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- सीसीएफ-२०१४/प्र.क्र.८८/२०१४/२५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुख्य इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२२ 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.सीसीएफ-२०१४/प्र.क्र.८८/२०१४/२५ दि.१७/९/२०१९ 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२१.११.२०२२ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन शुद्धीपत्रक - 

उपरोक्त संदर्भाधिन दि. १७/९/२०१९ च्या शासन निर्णयातील ३ (ब) १) येथे 
“मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधी” मधून मा. मुख्यमंत्री स्वेच्छानिर्णयानुसार , या निधीतील रकमेचा महाराष्ट्र 
राज्यातील सामाजिक, शौक्षणिक, सांस्कृतिक, धर्मादाय किंवा तत्सम संस्था किंवा निम सार्वजनिक 
स्वरूपाच्या संस्था किंवा संघटना यांना अर्थसहाय देण्यासाठी उपयोग करू शकतील, 


त्याऐवजी 


“मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधी” मधून मा. मुख्यमंत्री स्वेच्छानिर्णयानुसार या निधीतील रकमेचा , 
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावर्ती भागातील ८६५ गावे यासह महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक, शौक्षणिक, 
सांस्कृतिक, धर्मादाय किंवा तत्सम संस्था किंवा निम सार्वजनिक स्वरूपाच्या संस्था किंवा संघटना यांना 
अर्थसहाय देण्यासाठी उपयोग करू शकतील,असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२११२४१७५५५३७६०७ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
POONAM 


APPASAHEB NIKAT - 


(पूनम निकत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by POONAM APPASAHEB NIKAT 
6 १, ou=Gi 


प्रत, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरीषद/ विधन सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२ 
२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
३. सर्व सन्माननीय सदस्य विधानपरीषद/ विधन सभा, महाराष्ट्र राज्य. 
४. मा. राज्यपालांचे सचिव 
५. मा.मुख्यमंत्री यांचेअपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
७. मा.मुख्य सचिवांचे सहसचिव 
८. सर्वमा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र (१/२), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर 
१०. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीसीएफ-२०१४/प्र.क्र ८८/२०१४/२५ 


१२. प्रधान सचिव( वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव 

१४. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरीषद/ विधानसभा), विधानभवन, मुंबई. 
१५. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय(मुळ न्याय शाखा/ अपिल शाखा), मुंबई/औरंगाबाद/नागपूर. 

१८. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/औरंगाबाद/नागपूर. 

१९. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपळोक आयुक्त, मुंबई. 

२०. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

२१. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-४०००१८. 

२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

२३. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२४. सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी 

२५. सर्व महानगरपालीकांचे आयुक्‍त 

२६. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/ नगरपरीषदा 

२७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परीषदा 

२८. अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक, राज्यातील सर्व महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम 
२९. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये 

३०. निवडनस्ती/ कार्यासन -२५, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


